RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , 


अंक ४१ ] 


सोमवार , एप्रिल ८, २०१ ९/ चैत्र १८ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


विधि व न्याय विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मार्च २०१ ९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम, १८६ ९. 

क्रमांक संकिर्ण ०७१६/ ५३२/ प्र.क्र . ८७ / कार्यासन- ११. - महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम , १८६ ९ ( १८६ ९ चा १४ ) याची 
कलमे २१ , २२ अ व २३ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून आणि याबाबतीत यापूर्वी काढलेल्या सर्व शासकीय अधिसूचनांचा, जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यास दुय्यम असलेले दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर), राहता यांचे न्यायालय यांच्याशी जेथवर संबंध असेल तेथवर, त्यांमध्ये अंशतः फेरबदल करून, महाराष्ट्र शासन , 
याद्वारे पुढीलप्रमाणे निदेश देत आहे की , दिनांक ३१ मार्च २०१९ पासून , 

( क ) अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये, राहता येथे, जिल्हा न्यायालय , अहमदनगर यास दुय्यम असलेले एक दिवाणी न्यायालय असेल 

( ख ) दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) हे उक्त न्यायालयाचे पीठासीन अधिकारी असतील आणि ते राहता येथे त्यांचेन्यायालय 
भरवतील ; आणि 

( ग) दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) , राहता, यांच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये, राहता येथील दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) यांच्या सर्व न्यायालयाच्या स्थानिक सीमांमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांचा समावेश असेल आणि यापूर्वी 
उक्त क्षेत्रातील कामाचा दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर), कोपरगाव यांच्या सर्वसाधारण व विशेष अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये 
समावेश करण्यात आला होता अशी क्षेत्रे त्यामधून वगळण्यात येतील . 


; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स.श. अडकर , 
शासनाचे सहसचिव. 


( १ ) 


भाग चार - अ -९७-१ 


u 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ८, २०१ ९ / चैत्र १८ , शके १ ९ ४१ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th March 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CIVIL COURTS ACT , 1869 . 


No. SANKIRNA 0716 /532/C.R . 87 /DESK -11. — In exercise of the powers conferred by sections 21, 
22A and 23 of the Maharashtra Civil Courts Act (XIV of 1869), and of all other powers enabling it in this 
behalf ; and in partialmodification of earlier notifications issued in this behalf, in so far as they relate to the 
revenue Tahsil of Rahata in Ahmednagar District, subordinate to the District Court of Ahmednagar, the 
Government ofMaharashtra hereby , with effect from 31stMarch 2019 directs that, - 

( a ) There shall be a Civil Court at Rahata , subordinate to the District Court, Ahmednagar in 
Ahmednagar District ; 

(b ) The said Court shall be presided over by the Civil Judge (Senior Division ),who shall hold his 
Court at Rahata ; and 


(C ) The local limits of the ordinary jurisdiction of the Civil Judge (Senior Division ), Rahata , shall 
comprise of the areas covered within the local limits of the Court of Civil Judge ( Junior Division ) at 
Rahata and the work from the said areas which was heretofore included within the local limits of the 
ordinary and special jurisdiction of the Civil Judge ( Senior Division ), Kopargaon shall be excluded 
therefrom . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. ADKAR , 


Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ८ , २०१ ९ / चैत्र १८ , शके १ ९ ४१ 


३ 


विधि व न्याय विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ दिनांक २८ मार्च, २०१ ९. 

अधिसूचना 
हिंदू विवाह अधिनियम , १ ९ ५५. 

क्रमांक संकिर्ण०७१६ / ५३२ / प्र.क्र . ८७ / कार्यासन-११. - हिंदू विवाह अधिनियम , १९ ५५ ( १९ ५५ चा २५ ) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू 
असताना त्याच्या कलम ३ च्या खंड ( ख ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत यापूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचा, त्यामध्ये अंशतः फेरबदल करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
दिनांक ३१ मार्च २०१९ पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील राहताच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये, उक्त अधिनियमान्वये 
कार्यवाही करण्यासाठीच्या प्रकरणासंदर्भात , अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता येथील दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर) यांचे न्यायालय यांना 
अधिकारिता असल्याचे विनिर्दिष्ट करीत आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . श . अडकर , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ८, २०१ ९ / चैत्र १८ , शके १ ९ ४१ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th March 2019 


NOTIFICATION 


HINDU MARRIAGE ACT , 1955 . 


No. SANKIRNA 0716 /532 /C.R . 87 /DESK - 11. — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
section 3 of the Hindu Marriage Act, 1955 (25 of 1955 ), in its application to the State ofMaharashtra and of 
all other powers enabling it in this behalf ; and in partialmodification of all earlier notifications issued in this 
behalf, in so far as they relate to the revenue Tahsil of Rahata in Ahmednagar District , the Government of 
Maharashtra hereby, with effect from 31st March 2019 , specifies the Court of Civil Court Judge ( Senior 
Division ), Rahata in Ahmednagar District, as having jurisdiction in respect of the matters to be dealt with 
under the said Act , within the local limits of the ordinary jurisdiction of the Court of Civil Judge ( Junior 
Division ), Rahata in Ahmednagar District. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. ADKAR , 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


